प्रादेशिक परिवहन कार्यालय,पनवेल करीता मौजे 
तळोजे मजकूर ,ता. पनवेल येथील गट क्र.११३/१ 
क्षेत्र ४.८३.० हे. आर. या शासकीय जागेत ब्रेक टेस्ट 
ट्रॅक उभारण्याच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व 
वित्तीय मंजूरी देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी०४१८/प्र.क्र.9२/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: २९ जून २०१८ 


वाचा - 
गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.एमव्हीडी-०४१८/प्र.क्र.७२/परि-४, दिनांक १८.०६.२०१८ 


शासन शुद्धीपत्रक - 


प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पनवेल करीता मौजे तळोजे मजकूर, ता. पनवेल येथील गट 
क्र.११३/१ क्षेत्र ४.८३.० हे. आर. या शासकीय जागेत ब्रेक टेस्ट ट्रॅक उभारण्याच्या अंदाजपत्रकास 
संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी देण्यात आली आहे. 


रः सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.३या साठी होणारा खर्च " मागणी क्र.एच, मुख्य 
लेखाशीर्ष ४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च (०८) परिवहन (०८)(१२) मोठी बांधकामे 
योजनांतर्गत (४०५९०८२३) -५३ मोठी बांधकामे" या लेखाशीर्षाखाली सन २०१८-१९ साठीच्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा या ऐवजी या साठी येणारा खर्च "मागणी क्र.बी-३ मुख्य लेखाशिर्ष २०४१, 
(०१)(०६) वाहन चालविण्यासाठी चाचणी घेताना गुणात्मक वाढ करण्याकरीता पायाभूत सोयीमध्ये 
दर्जावाढ करणे, कृत्रिम चाचणी पथ बांधणे (योजनांतर्गत) ( २०४१ ०३२१) १३- कार्यालयीन खर्च" या 
लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा 
असे वाचण्यात यावा. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी०४१८/प्र.क्र.७२/परि-४, दि.२९ जून २०१८ 


३. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०६२९१२२९४१७७२९ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kadam Dattatray Hanmant 

Ka d a mM D a tt a t | a y DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=7fee1 bbc15b7 1aa23bf3ffa4e468df74927034 


H a n mM a n t ee) e6f, cn=Kadam Dattatray 


Date: 2018.06.29 12:35:22 +05'30' 


(4.8.44) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 


राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 


महालेखापाल , (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर 


. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 


. परिवहन उप आयुक्त (प्रशासन/संगणक/लेखा),परिवहन आयुक्‍त कार्यालय,मुंबई 
. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 


. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,पनवेल 
९. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड 


१०.उप सचिव (इमा) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


११. अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


१२. निवड नस्ती ( परिवहन-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


